सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय गट-अ (प्रशासकीय) 
या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देणेबाबत. 


नक 


| 
्ि 


«, 
“Rater oar 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


e-mail: prashant.rane86@gov.in दूरध्वनी क्र: (०२२) २२०२८१०७ 
क्रमांक : मत्स्यआ-२०२४/प्र.क्र.२४/पदुम-१२ दिनांक : १३ ऑगस्ट, २०२४ 
शासन आदेशा :- 


मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अधिपत्याखाली आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय यांच्या कार्यालयातील 
खालील प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब (प्रशासकीय) यांना सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, गट-अ 
(प्रशासकीय) या पदावर रु.१५६००-३९१०० (ग्रेड पे ५४००)(६ व्या वेतन आयोगानुसार ), ५६१००- 
१७७५०० ( Val वेतन आयोगानुसार ) या वेतनश्रेणीत रिक्‍त पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
१. श्री. सु. ओ. भोंबे, प्रशासकीय अधिकारी यांना खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून सहाय्यक 
आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय (प्रशासन) या पदावर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

१) मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ च्या 
अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व Rat पदे दिनांक २५.५.२००४ स्थित 
सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६-ब कार्यासनाच्या 
दिनांक ७.५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सुचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत 
आहे. तसेच दिनांक ७.५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान 
देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

२) वरील अधिकाऱ्यांची पदोन्नती ही प्रशासकीय अधिकारी व तत्सम, गट-ब (प्रशासकीय) संवर्गाच्या 
अंतिम ज्येष्ठतेच्या व त्यामध्ये होणाऱ्या बदलांच्या अधीन राहील व या पदोन्नतीमुळे वरील 
अधिकाऱ्यांना सदर पदोन्नतीच्या दिनांकापासून ज्येष्ठतेचा हक्क मागता येणार नाही. 

३) त्यांना देण्यात आलेली ही पदोन्नती कोणतीही पूर्वसुचना वा नोटीस न देता रद्द करण्याचा 
अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 

२. श्री. सु. ओ. भोंबे, यांची पदोन्नतीने नियुक्‍ती, सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोईच्या 
दृष्टीने खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे. 
अ. | अधिकाऱ्याचे नाव सध्या धारण करीत | पदोन्नतीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 


क्र. असलेले पद 
शि . _. श्री. सु.ओ. भोबे  प्रशासकोय अधिकारी, | सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय 
अमरावती (प्रशासन), 


आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कार्यालय, मुंबई. 


शासन आदेश क्रमांकः मत्स्यआ-२०२४/प्र.क्र.२ ४/पदुम-१२ 


३. सदर पदोन्नत अधिकाऱ्याला कळविण्यात येते की, त्यांनी पदोन्नतीचे/नियुक्‍तीचे आदेशा प्राप्त 
झाल्यापासून तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होणे आवश्‍यक आहे. त्याप्रमाणे ते विहीत मुदतीत 
नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत, तर त्यांना सदर पदोन्नतीमध्ये स्वारस्य नाही असे गृहीत धरुन 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का-१२, दिनांक 
१२.९.२०१६ मधील तरतुदीनुसार शासन स्तरावरुन त्यांची पदोन्नती रद्द करण्यात येईल, याची कृपया 
नोंद घ्यावी. 

४. आयुक्त मत्स्यव्यसाय यांना कळविण्यात येते की, वरील पदोन्नत अधिकारी हे नवीन नियुक्तीच्या 
जागी हजर होण्यासाठी त्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच सदर अधिकारी कोणत्या दिनांकास 
हजर झाले याबाबत शासनास त्वरीत अवगत करावे. 


कि सदर हासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८१३१६५९३१८१०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by KISHOR MAHADEO JAKHATE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 
4,20: 


.20=83 1 12e1445917d0a21 fbab36d7cOff41e09863c93a2e62ea1b 
0c01da16b7a161, postalCode=400032, ‘Maharashti 


=Mahar. 
J A K H A T E serial INumber=032AGACBFD529D66DD76E26EAB14B28C6DD07D2F7 
76E529B44BA2CB45324C503, ‘KISHOR MAHADEO JAKHATE 


Date: 2024.08.13 17:14:29 +05'30’ 


(कि. म. जकाते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wa: 
१. मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव 
३. मा.मंत्री (मत्स्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
५. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर मुख्य सचिव (मत्स्य), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १, मुंबई. 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१०. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
११. प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय, सर्व 
१२. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, मुंबई यांचेमार्फत) 
१३. निवडनस्ती पदुम-१२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


